शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण१५१६ /प्र.क्र.२०९/७-ओ 


आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजनेंतर्गत लाभासाठी कृषि अभ्यासक्रमांच्या 
नामाभिधानामध्ये स्पष्टता आणणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण१५१६ /प्र.क्र.२०९/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : 
१. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ओजीयु १००५/प्र.क्र.२२५/७अ, दि.१५.०५.२००७ 
२. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ओजीयु १००८/प्र.क्र.७/७अ, दि.१.०३.२००८ 
३. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ओजीयु १००८/प्र.क्र.७/७अ, दि.२२.०९.२००८ 
४. pf पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. अजीयु १००८/प्र.क्र.७9/७अ, दि.२१.०८.२००८ 
५. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ओजीयु १००८/प्र.क्र.७/७अ, दि.२३.०२.२०११ 
६. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.१४/७अ, दि.१४.०३.२०१२ 
७. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.१६७/७अ, दि.३०.०७.२०१३ 
८. of पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.१६७/७अ, दि.१०.०७.२०१४ 
९. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.१६७/७अ, दि.३०.०६.२०१५ 
१०. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१२/प्र.क्र.१६७/७अ, दि.१६.०३.२०१७ 
११. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७अ, दि.२०.०८.२०१८ 
१२. Bed तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रंमाक संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, 
दि. ७.१०.२०१७ 
१३. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण १५१६/प्र.क्र.२०९/७अ, दि.८.०१.२०१९ 
१४. कृषि परिषद कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. मकृप/शिक्षण-१/प्र.क्र.४३१७/२८२५/२०१८, 
दि. २१.१२.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि विभाग, पक्चुसंवर्धन, 


दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग या विभागांच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या 
खाजगी कायम विना अनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारे सामाजिक मागास व आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांतील 


विद्यार्थी केवळ निधीअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून वंचित राहू नये म्हणून, एक सामाजिक बांधिलकी व 


घटनात्मक उत्तरदायित्व म्हणून, राज्य शासनाने फी प्रतिपूर्ती करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय शैक्षणिक वर्ष 
२००६-०७ पासून घेतलेला आहे. सदरहू शासन निर्णय शैक्षणिक वर्ष २००७-०८, २००८-०९, २००९-१०, २०१०- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण१५१६ /प्र.क्र.२०९/७-ओ 


११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ पासून पुढे सुरु ठेवण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ 
दि. १७.३.२०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सुधारणांसह मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. ३१.३.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर सदरहू योजना शैक्षणिक वर्ष २०१५- 
१६ पासून पुढे सुधारीत अटी व शर्तीनुसार सुरु ठेवण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. १० व ११ अन्वये घेण्यात आलेला आहे. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. ७.१०.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रचलित राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकरीता ज्या 
अभ्यासक्रमांना प्रचलित योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येत नाही, अशा अभ्यासक्रमांचाही नव्याने प्रचलित योजनेत 
समावेश करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच कृषि विद्यापीठामधीळ कृषि व संलग्न अभ्यासक्रमाच्या 
नामांभिधानामध्ये बदल झालेल्या असल्याने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. ७.१०.२०१७ च्या शासन निर्णयाच्या 
धर्तीवर कृषि अभ्यासक्रमांच्या बदललेल्या नामाभिधानाप्रमाणे स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
या विभागाचा संदर्भाधिन क्र. १३ येथील समक्रमांकाचा दि. ८.१.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात 
येत आहे. 
२. उपरोक्त विषयावरील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक (११) येथील दिनांक ७ 
ऑक्टोंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयामधील योजना राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्या अधिनस्त महाविद्यालयांतील 
पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना योग्य त्या फेरफारासह जशाच्या तशा लागू करण्यात येत आहेत. 


३. प्रचलित योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी कृषि अभ्यासक्रमांची 
यादी परिशिष्ट “अ” येथे देण्यात आली आहे. पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या शिफारशीनुसार कृषि 
अभ्यासक्रमांच्या नामाभिधानामध्ये बदल झाळेला असल्यामुळे या बदललेल्या नामाभिधानाप्रमाणे सदर यादिमध्ये 
कृषि अभ्यासक्रमांची नावे समाविष्ट करण्यात आळेली आहेत. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११५११५३३६०१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gite Pratap 


Venkatrao 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१) मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण१५१६ /प्र.क्र.२०९/७-ओ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AJ 


AN 


o~ 


an 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

११) प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

१२) सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१३) सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१४ आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२/ब, भांबुर्डा, भोसळेनगर, पुणे-४११ ००७. 

१६) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


GS 


(३ 


vo 


१७ कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 
१८)कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

१९) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
20) महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

29 कृषि व पदुम विभाग (का.६अ, CST, म्हापसू) 

२२) fasten. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण१५१६ /प्र.क्र.२०९/७-ओ 


परिशिष्ट- अ 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-१५१६/प्र.क्र.२०९/७-ओ सोबतचे परिशिष्ट 
List Of Agriculture Courses Offered By State Agriculture Universities In Maharashtra 


Whether 
Duration course is ip 9 we Concerned Concerned 
Sr.No Course Name (Year) Professional Level of Course Discipline Department Directoraté 
? Yes/ No 
1 Diploma in Agriculture 
Technology/ Agriculture 3 No Diploma Agriculture Agriculture MCAER 
Polytechnic 
2 वी या 9100000 2: me Diploma Agriculture Agriculture MCAER 
3 Krishi Vidnyan Padvika/ No 
Diploma in Agricultural 2 Diploma Agriculture Agriculture MCAER 
Science 
4 Bachelor of Science 
(Agriculture) / Bachelor of 4 
Science (Honours) xcs Ue Agriculture Agriculture Naa 
(Agriculture) 
5 Bachelor of Science 
(Homeware) Bachelor or 4 Yes UG Horticulture Agriculture MCAER 
Science (Honours) 
(Horticulture) 
il Bachelor of Science (Forestry) 
/Bachelor of Science (Honours) 4 Yes UG Forestry Agriculture MCAER 
(Forestry) 
ee. Home Sec 
र 4 Yes Community Agriculture MCAER 
(Honours) (Community UG : 
: Science ) 
Science) 
| Bachelor of Business 
Administration (Agriculture)/ g : 
Bachelor of Science:(Honours) 4 No UG Agriculture Agriculture MCAER 
(Agri Business Management) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण१५१६ /प्र.क्र.२०९/७-ओ 


Whether 
Duration course is Laas Concerned Concerned 
Sr.No Course Name (Year) Professional Level of Course Discipline Department Dacectavate 
? Yes/ No 

षि ग! र 

Bachelor of Technology (Food 4 Yes UG Food MCAER 

Technology) T Agriculture 

Technology 

10 | Bachelor of Science 

१८ its Bice no टत 4 Yes UG Agriculture : MCAER 

Bachelor of Technology Biotéchnole Agriculture 

(Biotechnology) ey 
11 Bachelor ok पन 4 Yes UG menculbie Agriculture MCAER 

(Agricultural Engineering) Engineering 
12 | Master of Science (Agriculture) 2 No PG Agriculture Agriculture MCAER 
13 | Master of Science (Forestry) 2 No PG Forestry Agriculture MCAER 
14 शला वळे 2 no PG Horticulture Agriculture MCAER 

(Horticulture) 
15. | Master of Science (Post No Post Harvest : 

Harvest Management) - ie Management pee Mears 
16 | Master of Science No Agricultural 

(Agricultural Biotechnology) 2 PG Biotechnolosy Agriculture MCAER 
17. | Master of Technology No Agricultural टे 

(Agricultural Engineering) - ही i Engineering Seve yore 
18 | Master of Business No : : 

Administration (Agriculture) 2 PG Agriculture Agriculture MCAER 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


